सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात सातारा 
सैनिक Moser योजनेतर (वेतनेतर) 
अनुदानासाठी निधी वितरणास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सासैशा-२०१९/प्र.क्र.१५३/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 
तारीख: ३० सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांक सासैझा-२०१८/प्र.क्र.१७७/एसएम-६, शालेय शिक्षण विभाग, 
दिनांक २२.०३.२०१९ 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ०८.०७.२०१९ 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. पूरक-२०१९/प्र.क्र.९३/अर्थ-३, दिनांक ०९.०७.२०१९ 
४) प्राचार्य, सातारा सैनिक स्कूल यांचे क्र.१४६/एस/ए/३४९, दि. २७.०७.२०१९ चे पत्र 
प्रस्तावना :- 


सातारा सैनिकी झाळेची स्थापना दि. २३ जून १९६१ रोजी AST असून सदर शाळा ही 
देशातील पहिली सैनिकी शाळा आहे. महाराष्ट्रातील तळागळातील व सर्व स्तरावरील गरीब व 
होतकरू मुलांना राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या माध्यमातून भारतातून सैन्य दलात अधिकारी 
पदावर संधी मिळावी, हा या शाळेचा मुख्य उद्देश आहे. या शाळेतून मोठया प्रमाणावर विद्यार्थी 
राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये आतापर्यंत भरती झाले आहेत. 

सातारा सैनिक शाळेला प्रतिवर्षी प्रशिक्षण व व्यवस्थापकीय खर्च, इमारत देखभाल, 
आहारभत्ता, घोडा देखभाल, जाहिरात खर्च, नगरपालिका कर, या प्रयोजनार्थ योजनेतर (वेतनेतर) 
अनुदान मंजूर करण्यात येते. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. (२) येथील परिपत्रकान्वये ६० टक्के 
निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी रु. ६६३४८ 
हजार इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद असून त्यानुसार सदर कामांसाठी रु. २,०४,६७,०८४/- इतका 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी रु. ६,६३,४८,०००/-इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद 
आहे. उपलब्ध तरतूदीतून मागणी केलेला रु. २,०४,६७,०८४/- ( रुपये दोन कोटी चार लाख 
Ug हजार चौर्‍्याऐंशी फक्त ) इतका निधी सातारा सैनिकी शाळेला खालील बाबींवरील 
खर्चासाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात वितरीत करण्यास झासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र खर्चाची बाब मागणी केलेला निधी (रुपये) वितरीत करावयाचा निधी (रुपये) 
a प्रशिक्षण व व्यवस्थापकीय खर्च १,२७,९९,०००/- ७६,७९,४००/- 
२ आहारभत्ता १,४४,४९,१००/- ८६,६९,४६०/- 
३ इमारत देखभाल २०,००,०००/- १२,००,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः सासैश्ा-२०१९/प्र.क्र.१५३/एसएम-६ 


४ घोडा देखभालीसाठी ३६,७५,०००/- २२,०५,०००/- 
षु जाहिरात खर्चासाठी ९,८६,९८३/- ५,९२,१९०/- 
& नगरपालिका करासाठी २,०१,७२३/ १,२१,०३४/- 
एकूण ३,४१,११,८०६ २,०४,६७,०८४/- 
२ सदर खर्च “मागणी क्रमांक ई-२, २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण-११० 


अशासकीय माध्यमिक शाळांना सहाय्य (००) (03) पूर्वाध्ययन सैनिकी झाळांना सहायक अनुदान 
(२२०२०४६९), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाश्रिर्षातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून तसेच शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सातारा यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


४. वित्तविभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शक सूचनांचे, वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं- 
२०१७/प्र. क्र. ७५/अर्थ-३, दिनांक १८.४.२०१७ व क्रमांक अर्थसं-२०१७/प्र.क्र. ९४/अर्थ-३, दिनांक ३०.६.२०१७ 
च्या परिपत्रकातील आदेशांचे काटेकोर पालन करणे आव्यक राहील. 


५. सदर आदेश वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. (२) येथील शासन परिपत्रक, दिनांक ०८.०७.२०१९ नुसार 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९३०१५४५३०६४२१ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SUSHIL KHODWEKAR 


DN: c=IN, ‘Mi hi 

2.5.4.20=1c4a8f0aafeac0a009d462F7f02d23942001d76225b9f704d 

26731171c8684b, postalCode=400032 

street=MANTRALAYA,MUMBAI, 

serialINumber=19b0ccbee58 10aa5e36e9fa467a7630471d3c500ceb3 
K H W F KA R 53fbb37bfOb6dfe0407a, ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORT DEPT, 

o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=SUSHIL KHODWEKAR 

Date: 2019.09.30 15:47:10 +05'30' 


उप सचिव , महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 

२. प्रधान सचिव, (शालेय शिक्षण )मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

३. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. सहायक संचालक (लेखा), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, पुणे 

६. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, सातारा. 

७. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई 

८. प्रधान महालेखापाल(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 

१०.वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सासैशा-२०१९/प्र.क्र.१५ ३/एसएम-६ 


११.प्राचार्य, सैनिकी स्कूल, सातारा 

१२.सचिव, संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

१३.मानद सचिव, बोर्ड ऑफ गव्हर्नस सैनिकी स्कूल, नवी दिल्ली. 

१४.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.वित्त विभाग,व्यय-५/अर्थसंकल्प-३ मंत्रालय,मुंबई-३२ 

१६.निवड नस्ती (एसएम-६) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


